मंत्रालय सुरक्षा व्यवस्था- मंत्रालयात अतिरिक्‍त 
सी.सी.टी.व्ही.कॅमेरे बसविण्यास मान्यता 
देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्र. पीईएस- ०६०७/प्र.क्र.३१८/विशा- ४ 


मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : ९सप्टेंबर, २००८ 


वाचा : शासन निर्णय गृह विभाग क्र. पीईएस- ०६०७/प्र.क्र.३१८/विशा- ४, दि. १२ फेब्रुवारी, २००८ 


शासन निर्णय :- मंत्रालयात येणाऱ्या अभ्यागतांची वाढती संख्या तसेच मंत्रालयाची सुरक्षा याबाबत 
सर्वकष विचार करुन मंत्रालय इमारतीत विविध ठिकाणी एकूण ६४ सी.सी.टी.व्ही.कॅमेरे बसविण्यास व 
त्याबाबतचा खर्च डिसेंबर २००७ च्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध केलेल्या 
तरतूदीमधून करण्यास उपरोक्त नमूद दिनांक १२ फेब्रुवारी, २००८ च्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता 
देण्यात आलेली होती. आता सदर खर्च सन २००८-०९ मधील मंजूर उपलब्ध तरतूदीतून करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे, सदर कॅमेरे खरेदीची प्रक्रीया उपरोक्त नमूद दि. १२ फेब्रुवारी, २००८ च्या 
शासन निर्णयात नमूद केलेल्या निविदा कार्यपध्दतीनुसार करण्यात यावी. 


2. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा संगणक 
संकेतांक क्र. २००८०९०९१८०५५१००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


( “4 A 
— (ah oo 


(अं. शा. घार्गे) 
शासनाचे उपसचिव 


१) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपुर 


२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
8) 


अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग. 
५) प्रधान सचिव, (विशेष), गृह विभाग. 


) 
६) प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


८) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 


९) अपर पोलीस आयुक्‍त, संरक्षण व सुरक्षा, मुंबई 
१०) पोलीस उपायुक्त, मंत्रालय सुरक्षा, मंत्रालय, मुंबई 
१२) वित्त विभाग, (कार्यासन व्यय-७/अर्थसंकल्प) 


१३) कार्यासन बीयुडी-१/विशा-४, गृह विभाग. 


ट्ट 9 ae आणा 
: m9) AS "८५८ a © 


